जिल्हा न्यायालय, ठाणे या 
आस्थापनेवरील अस्थायी पदे पुढे 
चालू ठेवण्यास मान्यता देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 


विधि व न्याय विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक: अस्थायी ०३१८/४४६/प्र.क्र.७४/कार्यासन ११ 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, 

मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२. 

दिनांक : २९ सप्टेंबर, २०१८. 


पहा : १. शासन निर्णय वित्त विभाग क्र.असंक १००१/प्र.क्र.२९/२००१, वित्तीय सुधारणा, दि.१०/९/२००१ 
२. शासन निर्णय क्र.अस्थायी ०३१८/४४६/प्र.क्र.७४/कार्यासन ११, दि.१४/०३/२०१८. 
3. शासन निर्णय वित्त विभाग क्र. पदनि-२०१६/प्र.क्र.०८/१६/आ.पु.क., दि.७७/०९/२०१८. 
४. जिल्हा न्यायालय, ठाणे यांचे पत्र क्र. 25॥(007)/८४९३/२०१८, दि.३०/०८/२०१८. 


शासन निर्णय : 


जिल्हा न्यायालय, ठाणे या आस्थापनेवरील १५६ अस्थायी पदांना संदर्भ क्र.२ च्या शासन निर्णयान्वये 
दि.०१/०३/२०१८ ते ३०/०९/२०१८ पर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली आहे. 


२. जिल्हा न्यायालय, ठाणे या आस्थापनेवरील पुढील तक्त्यात नमूद केलेल्या १५६ अस्थायी पदांना या 
शासन निर्णयान्वये दि.१/१०/२०१८ ते २८/०२/२०१९ पर्यंतच्या कालावधीसाठी मुदतवाढ देण्यात येत आहे. 


अ.क्र पदनाम अस्थायी पदांची 
संख्या 
fai अधीक्षक ०२ 
२ | सहायक अधीक्षक ०९ 
३ | लघुलेखक (उ.श्रेणी) 10१ | १ 
४ | लघुलेखक(नि.श्रेणी) fi: क १ 
५ । वरिष्ठ लिपीक २३ 
६ | कनिष्ठ लिपीक ६६ 
७ । मुख्य बेलिफ ०३ 
८ | बेलिफ १५ 
९ | हवालदार [see =: q 
| do. | o | शिपाई १६ 
“| १ | पहारेकरी ०४ 
१२ । वाहन चालक ०२ 
१३ | इंग्रजी लेखनिक 10१ | १ 
१४ | पुस्तक बांधणीकार PF od q 
१५ | सफाईगार शिका अ १ 
एकूण पदे १५६ 


शासन निर्णय क्रमांकः अस्थायी ०३१८/४४६/प्र.क्र.७४/कार्यासन ११ 


३. यासाठी होणारा खर्च जिल्हा न्यायालय, ठाणे या कार्यालयासाठी मागणी क्र.जे-१, २०१४, न्यायदान, 
दिवाणी व सत्र न्यायालये (०१) जिल्हा व सत्र न्यायाधीऱा, (००)(०१) जिल्हा व सत्र न्यायाधीडा (अनिवार्य) (२०१४ 
०१७२ ) ०१, वेतन या लेखाशीर्षाखाली सन २०१८-२०१९ या वित्तीय वर्षात मंजूर झालेल्या अनुदानातून 
भागविण्यात यावा. 


४. सदर शासन निर्णय वित्त विभागाच्या शासन निर्णय क्रमांक पदनि-२०१६/प्र.क्र.८/१६/ आ.पु.क., 
दि.०७/०९/२०१८ अन्वये प्रशासकीय विभागांना प्रदान केलेल्या अधिकारान्वये निर्गमित करण्यात येत आहे. 

५. सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०१८०९२९१२०७४६८९१२ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेज्ानुसार व नांवाने 


Digitally signed by Santosh Sampatti Navag 
DN: c=IN, ०-५. 


Santosh onc ora 


Li 
partment, postalCode=400032 
st=Mal 


Sampatti TE cnn 
Navagire / जणच 
(a. सं. नवगिरे) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 
प्रत,-- 
१) महाप्रबंधक, उच्च न्यायालय, मुंबई 
२) प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश, जिल्हा न्यायालय, ठाणे. 
३) महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता) महाराष्ट्र-१, मुंबई, 
४) महालेखापाल (लेखापरीक्षा) महाराष्ट्र-१, मुंबई. 
५) जिल्हा कोषागार अधिकारी, ठाणे. 
६) वित्त विभाग, व्यय ५/आ.पु.क.कक्ष/अर्थसंकल्प ११, मंत्रालय, मुंबई. 
७) विधि व न्याय विभाग, कार्या.२०/कार्या.२३, मंत्रालय, मुंबई. 
८) निवडनस्ती (कार्यासन ११). 


KKKKKKKKKKKKKKKKKAKK 


पृष्ठ २ पैकी २ 


